भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील सहाय्यक 
प्रशासन अधिकारी गट-ब संवर्गातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती अंतिम 
जेष्ठतासूची (दिनांक १/१/२०२२ ते दिनांक 
१/१/२०२३ पर्यंत) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/पापु-१५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० 009 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१ जून, २०२१. 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःआपना-०२२३/प्र.क्र.४९/पापु- 
१५ दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील अधिसूचनेनुसार 
सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “सहाय्यक प्रशासन 
अधिकारी” गट-ब या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दि. ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती 
जेष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या संदर्भात प्राप्त आक्षेप 
विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, गट-ब संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक ०१.०.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची 
तयार करण्यात आली आहे. सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून जोडण्यात 
आली आहे. 

आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक हे यासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या 
विभागात कार्यरत असलेल्या, यंत्रणेच्या अधिनस्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या, सेवेतून सेवानिवृत्त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/ पापु-१५ 


झालेल्या तसेच यंत्रणेच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अथवा अन्य मार्गाने संवर्ग 
बदललेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


सदर जेष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालय, येथे प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधील राहतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येणार नसून त्याचा संकेताक २०२३०४१९१६२०२५७०२८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd2 
0e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad35 
2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=1325A2533F628572438B5F 


| PAWAR 5:00)” 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 
प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
५. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, सर्व 
६. निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/ पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/पापु-१५, दिनांक १९ एप्रिल, 2023 सोबतचे परिशिष्ट “अ 


परिशिष्ट- अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहाय्यक प्रशासन अधिकारी” गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


नियम ३ (२) ली आज यावी. सहाय्यक प्रशासन वडी दाह नियम ब सहाय्यक प्रशासन सेवा निवृत्तीचा alee 
(ब) नुसार ते अधिकारी पदावर | जन्म दिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात | अधिकारी पदावर — शैक्षणिक अर्हता | होरा 
जेष्ठता क्र. नियुक्तीचा मार्ग रुजू दिनांक = | जेष्ठतेचा दिनांक 
ieee] २ ३ नका षु ६ [eon] ८ ९ शि 
श्री. सचिन देविदास 
शं महत व सरळसेवा १५/०४/१९७६ | अ.जा. | ०४/०२/२०१३ | ०४/०२/२०१३ | ३०/०४/२०३४ | एम.एस.सी P= 
बी.एस.सी. 
श्री. सुनिल देविदास 7 ए 
२ मत पदोन्नती २८/१०/१९८० | इ.मा.व. | ०१/०५/२०१३ | १५/०४/२०१३ | ३१/१०/२०३८ एम.ए. 
(मानसशास्त्र) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/ पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२३/प्र.क्र.४९/पापु-१५, दिनांक १९ एप्रिल, 2023 सोबतचे परिशिष्ट “अ 
परिशिष्ट- अ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहाय्यक प्रशासन अधिकारी” गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


सहाय्यक सहाय्यक 
नियम ३ 
ल्य प्रशासन eee प्रशासन 
शासकीय अधिकारी ey ere oe अधिकारी | सेवा निवृत्तीचा sear 
नुसार जन्म दिनांक | प्रवर्ग | नुसार संवर्गात क्क शैक्षणिक अर्हता | शेरा 
Even कर्मचाऱ्याचे नाव । पदावर रुजू दिनांक पदावर दिनांक 
नियुक्तीचा जेष्ठतेचा 
क्र. च्च 
मार्ग दिनांक 
a 2 3 1 ४. | षु ६ 1 ७ | ८ ९ १० | 
श्री. सचिन 
चिं देविदास सरळसेवा | १५/०४/१९७६ अ.जा. | ०४/०२/२०१३ | ०४/०२/२०१३ | ३०/०४/२०३४ एम.एस.सी = 
गडलिंग 
श्री. सुनिल बी.एस.सी. 
२ देविदास पदोन्नती । २८/१०/१९८० । इ.मा.व. | ०१/०५/२०१३ | १५/०४/२०१३ | ३१/१०/२०३८ एम.ए. - 
महाजन (मानसशास्त्र) 
श्री. विनोद पदोन्नती । ३०/०७/१९७५ अ.जा. | ०१/०४/२०२२ | २३/०३/२०२२ | ३१/०७/२०३३ बी.ए. हि 
३ दादाराव 
वडस्कर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


